महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः नासेमं २०२०/प्र.क्र.9७/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट, २०२० 
आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध बदली अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार खालील नमूद केलेल्या अवर सचिवांची 
प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये 
त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र. अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
| 9 | २ ३ शिका आ 
| श्री. शै.तु.जाधव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२ श्री.सं.ह.धुरी ग्राम विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री.शै.तु.जाधव, अवर सचिव व श्री.सं.ह.धुरी, अवर सचिव यांना 
संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९०२१११२००७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav = 
(ग. मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) 


अ.मु.स./प्र.स./सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग /ग्रामविकास विभाग / सार्वजनिक 

आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग /ग्रामविकास विभाग / सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) श्री.शै.तु.जाधव, अवर सचिव व श्री.सं.ह.धुरी, अवर सचिव (संबंधित विभागामार्फत) 

0) निवड नस्ती कार्या.१४. 


